बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि 

ब्रेक बॉटर विकास या योजनेकरिता 

मागणी क्र. बी-७, मुख्य caret 

३०५१, बंदरे व दीपगृहे या लेखाशौर्षाखाली 

सन २०१२-१३ साठी निधीचे वितरण 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन १११२/प्र.क्र. १२९/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१२. 
वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/लेखा/ 
अर्थ-२/१०११, दिनांक ५.११.२०१२. 

शासन निर्णय :- बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि ब्रेक वॉटर विकास या योजनेकरिता, “मागणी क्र. 
बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दीपगृहे, (co) सर्वसाधारण, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना सहाय, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) सहायक अनुदान (०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे 
मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्‍चजल) विकास (योजनांतर्गत) (३०५१०७६८), ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१२-१३ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. १० लाख 
तरतुदीपैको रु. ७.५० लाख (रु. सात लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
"महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. या योजनेअंतर्गत, यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे अपूर्ण नाहीत याची खात्री करुन, 
वरीलप्रमाणे वितरीत तरतूद “सातपाटी, ता. पालघर, जि. ठाणे येथे जेट्टीला जोडणाऱ्या पोचरस्त्याजवळ 
संरक्षण भिंत बांधणे" या कामाकरिता खर्च करण्याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड यांनी घ्यावी. 


३. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने, वित्त विभागाच्या अनो. 
संदर्भ क्र. ३८९/१२/व्यय-८, दिनांक ५.१२.२०१२ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ड. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२१२१४१६१७२०९४२९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


(Wart 


( अं. शा. घार्गे ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट शासन 
प्रति, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल-९ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
निवडनस्ती(बंदरे-२) 


